नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
परिक्षेत्रात अधिसुचित विशिष्ट नागरी 
सेवा व सुविधा पुरविणे योजनेच्या 
तरतुदींमध्ये सुधारणा करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का.१४११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-२२ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.-संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि. २८ मार्च, २०२२. 
2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.-संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि. २९ मार्च, २०२२. 
३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.-संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.०७ जुले, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
“महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात 
नागरी सेवा व सुविधेची कामे” या योजनांना उपरोक्‍त वाचा येथील अनुक्रमांक (9) च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात 
आलेल्या आहेत. सन २०२१-२२ हे वित्तीय वर्ष संपण्यासाठी अल्प कालावधी शिल्लक असल्याने विविध 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून नागरी सेवा व सुविधेची कामे व त्यासाठी लागणारा निधी याबाबतची 
माहिती उपलब्ध करुन घेणे शाक्य नव्हते. त्यामुळे एक विशेष बाब म्हणून सन २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेला रु.८००.०० कोटी इतका निधी जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या अधिपत्याखाळील जिल्हा 
नियोजन अधिकारी, पुणे यांच्या कॅनरा बँक, पुणे येथील खात्यामध्ये काढून ठेवण्यास वाचा येथील 
अनुक्रमांक (२) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. वाचा येथील अनुक्रमांक (9) येथील 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (२.४), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथील अनुक्रमांक (३) येथील 
शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. वाचा येथील अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये 
करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधीळ तरतुदी 
पुन:स्थापित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का.१४११, दि.०७ जुले, २०२२ मधील 
अनु.क्र.ब येथील तरतुदी रद्द करण्यात येत असून नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२१/ 
प्र.क्र.३३/का.१४११, दि.२८ मार्च, २०२२ मधील तरतूदी यथ:स्थिती पुन्हा लागू करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का.१४११ 


२. नियोजन विभाग,श्ासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का.१४११, दि.२८ मार्च, २०२२ मधील 
अनु.क्र.४ - योजनेतंर्गत निधी वितरणाची कार्यपध्दती यामध्ये ४(ई) नंतर खालील तरतूद समाविष्ट करण्यात 
येत आहे:- 

४ (फ) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
“महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” (३६०४१००९) व “नगरपालिका/ नगरपरिषद/ 
नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” (३६०४१०१८) या योजनांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान 
वितरीत करण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते 
उघडण्याबाबतची तरतूद खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

अ) प्रत्येक जिल्ह्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या नावे उघडण्यात येणाऱ्या स्वतंत्र बँक 
खात्यामध्ये केवळ “महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे (३६०४ १००९) व 
नगरपालिका/ नगरपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे (३६०४ १०१८)” 
या योजनांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान जमा करण्यात यावे. 

ब) सदर बँक खात्यातील अखर्चित रकमा झासनाकडे समायोजित करणे आवश्‍यक राहील. 

क) सदर बॅक खात्यातील व्यवहाराचे मासिक/ तिमाही ताळमेळ करणे व लेखा परिक्षण अनिवार्य 

राहील. 

ड) सदर बँक खात्यात दीर्घकाळ निधी विनावापर पडून रहाणार नाही या दृष्टीने तात्काळ 

विनियोगासाठी आवश्‍यक असेल, त्याचवेळी कोषागारातून निधी आहरीत करण्यात यावा. 

इ) वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीसंदर्भात महालेखापाल यांचे कार्यालयाबरोबर खर्चाचा ताळमेळ 

घालणे व सदर योजनेंतर्गत झालेल्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याची जबाबदारी 

संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. 

ई) सदर बँक खाते बंद करण्यात आल्यास त्यामधील शिल्लक रकमेचा ताळमेळ घेऊन शिल्लक 

अखर्चित रक्‍कम योग्य त्या शासन लेखाशिर्षाखाली नियोजन विभागाकडून तात्काळ जमा करण्यात 

येईल. 

उ) वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.३ ऑक्टोबर,२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे 

अनुपालन करण्यात येईल. 

ऊ) वित्तीय औचित्याच्या सूत्राचे पालन करण्यात येईल. 


३. सन २०२१-२२व सन 2022-23 मधीळ वितरीत करण्यात आलेल्या निधी संदर्भात महालेखापाल 
यांचे कार्यालयाबरोबर खर्चाचा ताळमेळ घालणे व सदर योजनेंतर्गत झालेल्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
नियोजन विभागास उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी नगरविकास विभागाची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का.१४११ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४८६/व्यय-८, दि.०३/११/२०२३ व 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७४/२३/कोषा प्रज्ञा-५, दि.१७/११/२०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११२२१८१११९४२१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
C H A R U S H | LA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PLANNING DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b99d7dca0e63be1bd1b7158b9523537dcc1d46b 


807768647 a9ed4ff381 6ecf3, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=A75E4CF904B78F2AE051843EA1BA6106A3 


93C2BOCF60FE03C94591 3B2BAE935F, cn=CHARUSHILA 
C H A U J D ) H A R | DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2023.11.22 18:10:46 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 
१ 


) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


Cc 
ae 


मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मंत्रालयीन विभागांचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

१०) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

११) संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई, 

१२) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

93) सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 

१४)सर्व महानगर पालिकांचे आयुक्‍त, 
) 
) 
) 


£58) 


S 


(९ 


vo 


१५)संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई, 
१६) सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा, 
१७) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का.१४११ 
१८)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१९) सर्व राजकीय पक्षांचे कार्यालय, 
२०) सह सचिव / उप सचिव (व्यय-८/कोषा प्रशा-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


29) सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
22) निवड नस्ती, कार्यासन-१४११, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


